केंद्र पुरस्कृत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य 
अभियानांतर्गत सर्वसाधारण योजनेतून सन 
२०१९-२० व २०२०-२१ मधील प्रलंबित राज्य 
हिऱड्याची रक्‍कम सन २०२२-२३ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतुदीतून लेखाशिर्ष 
२२१०५२४६ अंतर्गत ४०% राज्य हिळ्यातील 
Kind Grants करिता रु.२३९६३.७० लक्ष 
अनुदान वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी -३५२१/प्र.क्र.३८/२१/आरोग्य-७ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
दिनांक : Qo We, २०२२ 


वाचा :- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 
२) संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे क्र. राआसोम/ एफएमजी/ 
रा.हि./१४४५०-४५६/२०२२-२३, दिनांक ०४.०५.२०२२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 
ग्रामिण जनतेस सहजसाध्य, परवडण्याजोगी, कार्यक्षम, उत्तरायी आणि विश्वासार्ह आरोग्य 


सेवा उपलब्ध करून देण्याच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने संपूर्ण देशात एप्रिल, २००५ पासून राष्ट्रीय ग्रामिण 


आरोग्य अभियान सुरू केळे आहे. सदर योजनेअंतर्गत प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम (Reproductive 


child Health), नियमित लसीकरण, मिशन फ्लेक्सीपुल, पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण व पल्स 


पोलियो लसीकरण इत्यादी आरोग्य सेवा देण्यात येतात. त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत 


राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाकरीता सन २०१९-२० व २०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी सर्वसाधारण 


(General) Kind Grant स्वरुपात उपलब्ध करुन दिलेल्या रु.३५९४५.५५ लक्ष रकमेच्या समरुप राज्य 


हिळ्यापोटी २२१०५२४६ या लेखाशिर्षातंर्गत सर्वसाधारण वर्गवारीतून ४०% राज्य हिझळ्याचा 


रु.२३९६३.७० लक्ष इतका मागील वर्षातील प्रलंबित निधी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून 


राज्य आरोग्य सोसायटीस उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. प्रस्तुत 


प्रकरणी आता पर्यंत वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाचा तपज्लील पुढीलप्रमाणे आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-३५२१/प्र.क्र.३८/२१/आरोग्य-७ 


(रुपये लाखात) 
अ.क्र शासन निर्णय क्रमांक व दिनांक सन २०२२-२३ची । वितरीतराज्य 
अर्थसंकल्पीय तरतूद हिस्सा 
(४०% राज्य हिस्सा) 
१ शा.नि.क्र.पुरमा ३५२१/प्र.क्र.४६/२१/ आरोग्य-७ ०.६७ 
दि. १८.०५.२०२२ 
२ क्र. बीयुडी १३२२ / प्र.क्र. १०/२२/ आरोग्य-७ दि. १५८२.०० 
२६.०५.२०२२ 
३ शा.नि.क्र.पुरमा ३५२१/प्र.क्र.४६/२१/ आरोग्य-७ त ४१०७.५१९ 
दि. ०२.०६.२०२२ । 
४ क्र. बीयुडी १३२२ / प्र.क्र. १४/२२/ आरोग्य-७ दि. ५९५.१४ 
०९.०६.२०२२ 
4 क्र. बीयुडी १३२२ / प्र.क्र. 32/29 आरोग्य-७ दि. २५५२८.९४ 
३०.०६.२०२२ 
एकूण वितरीत अनुदान :- ३१७८७.२६९ 
वितरणासाठी उपलब्ध तरतूद ४९४१२.७३१ 
शासन निर्णय :- 


राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य कार्यक्रमाकरीता सर्वसाधारण 


वर्गवारीतून (General) सन २०१९-२० व २०२०-२१ मधील प्रलंबित ४०% राज्य हिछ्यातील Kind 


Grant ची रक्‍कम वितरीत करण्यास वित्त विभागाने मंजूरी प्रदान केळी आहे. सदरचा राज्य हिस्सा 


वितरीत करण्याकरिता सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी लेखाशिर्ष २२१०५२४६ करीता 


रु.८१२००.०० लक्ष एवढी तरतूद अर्थसंकल्पित करण्यात आली आहे. सबब, सदर तरतुदीतून 


रु.२३९६३.७० लक्ष इतकी रक्‍कम राज्य आरोग्य सोसायटीस वितरीत करण्यास याद्वारे मान्यता 


देण्यात येत आहे. 


2. उपरोक्त अनुदानासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई यांना 


आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. त्यांनी याबाबतचे देयक 


कोषागारात सादर करून विहित केलेल्या बाबींवर खर्च करण्यासाठी सदर रक्‍कम आयुक्त, 


आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, राज्य आरोग्य सोसायटी 


यांच्याकडे सुपुर्द करावी. यासाठी सह संचालक (अ. व प्र.), आरोग्य सेवा, मुंबई यांना “नियंत्रण 


अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-३५२१/प्र.क्र.३८/२१/आरोग्य-७ 


३. सदर प्रस्तावावरील खर्च खालीलप्रमाणे नमूद लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो 


सन २०२२-२३ साठी मंजूर करण्यात आलेल्या उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


(रु.लाखात) 
अ. तपशिल सन ee acc eee eee 
a लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय रव्य 
वत. (राज्य ४०%) 


आर-१, २२१० वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 
आरोग्य; ०६, सार्वजनिक आरोग्य; ८००- इतर 
* खर्च; सर्वसाधारण योजना २२१०५२४६ ८१२००.०० २३९६३.७० 
(०१)(१५) राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान केंद्र न न 
पुरस्कृत योजना (vo टक्के राज्य हिस्सो) 
कार्यक्रम, ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ Utes, २०२२ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या 


परिशिष्टातील अनु.क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ ते १० मधील अटी व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचे 


कार्यक्रम प्रमुख / संचालक (वित्त व लेखा), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांनी शासनास 


कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केळे आहे. त्यामुळे सदरहू प्रकरणी वित्त विभागाच्या 


दिनांक ०४ एप्रिळ, २०२२ च्या शासन परिपत्रकाच्या परिशिष्ठातील मुद्दा क्र. १ ते १० Helles अटींची 


पूर्तता झाली असल्याचे प्रमाणित करण्यात आले आहे. यापुर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने 


राज्य आरोग्य सोसायटीच्या लेखापरिक्षणामध्ये कोणतेही गंभीर आक्षेप घेतलेले नाहीत. सदर 


प्रस्तावावरील वितरीत करण्यात येणारा निधी पुरवठादाराच्या खात्यात थेट जमा होणार आहे. सदर 


प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. सदर कार्यक्रमांच्या 


संबंधित लेखाशिर्षाखाली एक वर्ष जूने संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. शासनाच्या धोरणानुसार सदर 


प्रस्तावावरीळ निधी राज्य आरोग्य सोसायटीच्या स्वतंत्र बॅक खात्यात जमा करुन खर्च करण्यात 


येत असल्याचे त्याचप्रमाणे वित्त विभागाच्या दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन निर्णयातील 


संबंधित असलेल्या सर्व तरतुदीचे /अटी व शा्तींचे पालन करुन त्यासंदर्भात आवश्यक ते प्रमाणपत्र 


सादर करणे अथवा आव्यक त्या बाबी स्वतंत्रपणे प्रमाणित करणे राज्य आरोग्य सोसायटीस अथवा 


सदरहू निधी ज्या यंत्रणेमार्फत खर्च करण्यात येणार त्या कार्यक्रम प्रमुखास बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ५पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-३५२१/प्र.क्र.३८/२१/आरोग्य-७ 


५. सदर अनुदान सशर्त असून वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक, क्र.२०१३/प्र.क्र.८५/२०१३/ 


अर्थसंकल्प-३, दिनांक २५ एप्रिल, २०१३ नुसार उपरोक्त निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र (UC) सादर 


केल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


६. सदर प्रस्तावावरील खर्च शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक १ 


डिसेंबर, २०१६ मधील तरतूदीनुसार आवश्‍यक तेथे करावयाच्या खरेदीबाबत प्रशासकीय मान्यता 


घेण्यात यावी. 


७. सदर शासन निर्णय, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १२१/१४७२, दिनांक 


२३.०५.२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३३८/२०२२/व्यय-१३, दिनांक 


१३.०७.२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


८; सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०७०४१२००४८७११७ असा आहे. हा 


शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


| A H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 170e3864b62c8bc6b 
V | J A Y K U M A R 380c78f11ce6607746c0b15e934fc8284, 


pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A 


71DA717A6A7250, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5 
955AAFS5DCBFDD2C053872C04B5E4671EF77E 


C30, cn=LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 


Date: 2022.07.21 11:41:59 +05'30' 


(वि. ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- 9, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
२. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/ महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
३. आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
४. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
५. अति. संचालक, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पूणे 
सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, पुणे 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प/व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


one ७७ & 


पृष्ठ ५पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-३५२१/प्र.क्र.३८/२१/आरोग्य-७ 


१०.कार्यासन अर्थसंकल्प/लेखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मुंबई 
११.निवडनस्ती ( आरोग्य -७ . 


पृष्ठ ५पैकी ५ 


